सन २०२३-२४ करिता लेखाशिर्ष क्र.३०५१ १८९१ 
जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(APRA) (राज्य हिस्सा ५० टक्के) या योजनेकरिता 
अर्थसंकल्पीत निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२४/प्र.क्र.०६/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- २३ जानेवारी २०२४ 


संदर्भ:-१.महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे पत्र जा.क्र.मसाम/मुकाअ/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव/३०५१ 
१८९१/२०२३-२४/४१५, दि.१९.०१.२०२४ 
२.शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२.०४.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जेट्टीच्या बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (राज्य हिस्सा yo टक्के) या योजनेकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१४६.०० कोटी निधीपैकी रु.१४६.०० कोटी एवढा निधी खाळील 
कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रुपये कोटीमध्ये) 
अ. | कामाचे नाव प्रशास । केंद्र शासन | अपेक्षित राज्य | राज्य सन २०२३- 
क्र कीय कडून प्राप्त | शासन हिस्सा | शासना २४ करिता 
मान्यता | निधी (५० टक्के) | कडून प्राप्त | आवश्यक 
रक्‍कम निधी निधी 
१ | गोराई जि.मुंबई उपनगर येथे | ६.९० १.७३ ३.४५ २.२३ १.२३ 
रो रो जेट्टी बांधणे 
२ | खारवाडेश्री जि.पालघर येथे | १५.०० ३.२३ ७.५० ६.३७ १.१३ 
रो रो जेट्टी बांधणे 
3 | रेडीओ क्लब, मुंबई जवळ | १६२.९८ शि ८१.४९ ८.१५ ४७.८३ 
नवीन प्रवासी जेट्टीचे 
बांधकाम करणे. 
४ | मोरा, ता.अलिबाग | ८८.७२ ११.७९ ४४.३६ ४.४२ ३९.९० 
जि.रायगड येथे रो रो जेट्टी 
तत्सम सुविधा निर्माण करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२४/प्र.क्र.०६/बंदरे-२ 


q  । राष्ट्रोय जलमार्ग ५३ । ९९.६८ रि ४९.८४ ४.९८ १५.८० 
जलवाहतुकीसाठी विकसित 
करणे. जि.ठाणे met व 
तत्सम सुविधा निर्माण करणे) 
(टप्पा-१) 


& | जंजिरा, ता.मुरुड जि.रायगड | १११.४१ | १७.३१ ५५.७० १५.५७ ४०.११ 
येथे जेडीचे बांधकाम करणे. 


एकूण ३४.०६ २४२.४६ ४९.७३ १४६.०० 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय 


मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेळ, याबाबत 


आवड्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची 
राहील. 

३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १२.०४.२०२३ शासन परिपत्रकातील 
सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न 
होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंती खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 

४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२४ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 
करण्यात यावीत. 

५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र सागरी मंडळ तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी 
मंडळ हे राहतील. 

६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, (00)(03), जेट्टीच्या 
बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) (कार्यक्रम) (३०५१ १८९१), ३५, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीसाठी अनुदान” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०१२३१७३९२८७७२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILIMA MAHADEV SHA 


473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C6953 1 FAFES3ABFCAC9AB 
809231BD295B40EBE2, cn=NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2024.01.23 17:39:11 +05'30° 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२४/प्र.क्र.०६/बंदरे-२ 


AD 


नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

निवडनस्ती (बंदरे-२). 


an 


oC 


SM 2-८. 
Ce SS: क. Ge Ce SS er जट य 


(३ 


८“? 


वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


